Reg.No.NPCITY/ 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक २८ ] 


ते 


बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ९ ,किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही . 


१-७ 


भाग एक -शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा (भाग एक - अ, चार - अ , चार-ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


१ - ९ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ. वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ७५ ९ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक - भूसं .- अका.- १- कावि -५५९ - २०१८. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) 
यांच्या कलम-११ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना, क्र . १४०, दिनांक ९- २-२०१८ ( अंतिम प्रसिद्धी 
अ .-एक-१ ( १६०६ ). 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै १२-१८ , २०१८/ आषाढ २१-२७, शके १ ९ ४० 


दिनांक ८-३-२०१८ ) अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेतल्यानंतर “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 


आणि ज्याअर्थी, अनुसची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बोर्डी नाला प्रकल्पांतर्गत बोरगांव मोहना धरणाचेपुच्छ कालव्यासाठी 
निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि 

म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, तिवसा- भातकुली, यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५-४७-२०१४-१५ 
गाव तुळजार गढी , तालुका चांदुर बाजार , जिल्हा अमरावती 
अनुक्रमांक भूमापन 

किंवा 

अंदाजित संपादित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


२७० 


२ 


२७ 
२ ९ 
३० 


० ७६ 


३ 


० ७५ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . 


४२१ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव.- बोर्डी नाला प्रकल्प , ता . चांदूर बाजार, जि . अमरावती. 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन.- बोर्डी नाला प्रकल्प, हा चांदूर बाजार तालुक्यातील बोर्डी नाला प्रकल्पांतर्गत बोरगांव मोहना धरणाचेपुच्छ कालव्यासाठी 
मौजा तुळजापुरगढी येथल वरीलप्रमाणे क्षेत्र ( ४.२१ हे . आर) भूसंपादन करणे आवश्यक आहे . 

समाजाला मिळणारे लाभ.-- कोरडवाहू शेतीकरीता कालव्याद्वारे सिंचन सुविधा झाल्यानंतर कृषी उत्पादनात वाढ होईल . तसेच पिण्याकरीता 
व औद्योगिक वापराकरीता पाणी उपलब्ध होणार आहे. लोकांचे आर्थिक व सामाजिक राहणीमान उंचावणार असून शेतीला पुरक व्यवसाय व रोजगार 
मिळेल . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक . 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
बोर्डी नाला प्रकल्प, चांदूर बाजार तालुक्यात बोर्डीनाला प्रकल्पांतर्गत बोरगांव मोहना धरणाचे पुच्छ कालव्यासाठी सदर शेत जमीन संपादित 
करण्यात येत आहे . त्यामुळे गावठाण बाधित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १२-१८ , २०१८ / आषाढ २१-२७ , 


शके १ ९ ४० 


३ 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ७६० . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक - भूसं .- अका.-१- कावि - ५६०-२०१८. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) 
यांच्या कलम-११ च्या पोट-कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना, क्र . १३८, दिनांक ९-२-२०१८ ( अंतिम प्रसिद्धी 
दिनांक ७-३-२०१७) अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट- कलम (२ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदींन्वये “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसची -तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बोर्डी नाला प्रकल्पांतर्गत बोरगांव मोहना धरणाचे पुच्छ कालव्यासाठी 
निर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि 

म्हणून ,त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , तिवसा-भातकुली , यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-४७-२०१४-१५ 
गाव हिरुळपुर्णा, तालुका चांदुर बाजार , जिल्हा अमरावती 
अनुक्रमांक 

अंदाजित संपादित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


भूमापन किंवा 


हे . आर 


१ 


९ ६ 


०६७ 


२ 


९९ 


० २ ९ 


३ 


१०१ 


० ५५ 


४ 


१०२ 


० २ ९ 


भूसंपादनाचेएकूण क्षेत्र 


१८० 


. 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव.- बोर्डी नाला प्रकल्प , ता . चांदूर बाजार, जि . अमरावती . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन.- बोर्डी नाला प्रकल्प, हा चांदूर बाजार तालुक्यातील बोर्डी नाल्यावर असून बोर्डी नाला प्रकल्पांतर्गत बोरगांव मोहना 
धरणाचे पुच्छ कालव्यासाठी मौजा हिरुळपुर्णा येथल वरीलप्रमाणे क्षेत्र ( १.८० हे. आर) भूसंपादन करणे आवश्यक आहे. 

समाजाला मिळणारे लाभ .-- कोरडवाहू शेतीकरीता कालव्याद्वारे सिंचन सुविधा झाल्यानंतर कृषी उत्पादनात वाढ होईल . तसेच पिण्याकरीता 
व औद्योगिक वापराकरीता पाणी उपलब्ध होणार आहे. लोकांचे आर्थिक व सामाजिक राहणीमान उंचावणार असून शेतीला पुरक व्यवसाय व रोजगार 
मिळेल . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १२-१८ , २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
बोर्डी नाला प्रकल्प, चांदूर बाजार तालुक्यात असून बोर्डी नाला प्रकल्पांतर्गत बोरगांव मोहना धरणाचे पुच्छ कालव्यासाठी सदर शेत जमीन 
संपादित करण्यात येत आहे. त्यामुळे गावठाण बाधित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही. 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ७६१ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक - भूसं .- अका.- १- कावि - ५६१-२०१८ . - 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी यांनी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) 
यांच्या कलम-११ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना, क्र . १३९, दिनांक ९-२-२०१८ ( अंतिम प्रसिद्धी 
दिनांक ८-३-२०१७) अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेतल्यानंतर “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदींन्वये “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बोर्डी नाला प्रकल्पांतर्गत बोरगांव मोहना धरणाचेपुच्छ कालव्यासाठी 
निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, तिवसा-भातकुली, यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-४७-२०१४-१५ 
गाव बेलुरगढी, तालुका चांदुर बाजार , जिल्हा अमरावती 
अनुक्रमांक 

अंदाजित संपादित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


भूमापन किंवा 


हे . आर 


१ 


१५४ 


० ५३ 


२ 


१५५ 


२३५ 


३ 


१५६/१ 


१५२ 


४ 


१५७ 


१ ९ ८ 


५ 


१५८ 


१८२ 


६ 


१५ ९ 


० ७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १२-१८ , २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


५ 


अनुसूची- एक - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


७ 


१६० 


०६१ 


८ 


१६१ 


०६१ 


९ 


१६२ 


०६१ 


१० 


१६३ 


० ०५ 


११ 


१६४/१ 


० ९ ६ 


१२ 


१६८/१ 


० ८१ 


१३ 


१६८/२ 


० ८८ 


१४ 


१६८/३ 


१२० 


१५ 


१६८/४ 


० ८१ 


१६ 


१६८/५ 


० ८६ 


१७ 


१६ ९ 


१ १४ 


१८ 


१७० 


१२१ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . 


१८ ७३ 


अनुसूची -दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव.- बोर्डी नाला प्रकल्प, ता . चांदूर बाजार, जि . अमरावती. 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन.- बोर्डी नाला प्रकल्प, हा चांदूर बाजार तालुक्यातील बोर्डी नाला प्रकल्पांतर्गत बोरगांव मोहना धरणाचे पुच्छ कालव्यासाठी 
मौजा बेलुरगढी येथल वरीलप्रमाणे क्षेत्र (१८.७३ हे. आर) भूसंपादन करणे आवश्यक आहे. 

समाजाला मिळणारे लाभ. कोरडवाहू शेतीकरीता कालव्याद्वारे सिंचन सुविधा झाल्यानंतर कृषी उत्पादनात वाढ होईल . तसेच पिण्याकरीता 
व औद्योगिक वापराकरीता पाणी उपलब्ध होणार आहे . लोकांचे आर्थिक व सामाजिक राहणीमान उंचावणार असून शेतीला पुरक व्यवसाय व रोजगार 
मिळेल. 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक - 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
बोर्डी नाला प्रकल्प, चांदूर बाजार तालुक्यात बोर्डी नाला प्रकल्पांतर्गत बोरगांव मोहना धरणाचेपुच्छ कालव्यासाठी सदर शेत जमीन संपादित 
करण्यात येत आहे. त्यामुळे गावठाण बाधित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही. 


अमरावती : 
दिनांक १५ जून २०१८ . 


अभिजीत बांगर , 
जिल्हाधिकारी, अमरावती . 


अ .-एक -२ ( १६०६ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै १२-१८ , २०१८/ आषाढ २१-२७, शके १ ९ ४० 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ७६२ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भूसं .- कली.- कावि- ४००-२०१८ . - 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) 
यांच्या कलम -११ च्या पोटकलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना , क्र . भू.सं - कावी-१०६२-२०१७, दिनांक 
८ -९ -२०१७ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि - एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदींन्वये “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 

आणि ज्याअर्थी, अनुसची- तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा, जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-४७-२०१७-१८ . 


गाव- उदापूर , तालुका- नेर , जिल्हा- यवतमाळ 


अनुक्रमांक 


भुमापन किंवा 


क्षेत्र 


गट क्रमांक 

( २) 


( १ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


१ 


५६ 


२४० 


एकूण 


२४० 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव -बाणगाव साठवण तलाव योजना. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन . बाणगांव साठवण तलाव प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता. 


समाजाला मिळणारे लाभ.-- या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा लाभ होतो . 


अनुसूची - तीन 


बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही . 


सबब माहिती निरंक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १२-१८ , २०१८/ आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


७ 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.- दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१-२०१५ - प्र.क्र .३- अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका- यांचे पदनाम : -प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , त्या अधिसूचनेचा तपशील : -निरंक . 


. 


.. 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , दारव्हा यांचे कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ७६३ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 


क्रमांक - प्र.अ.-भूसं.-कली- कावि -३ ९७-२०१८. - 


" 


असा 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र . ७७- अ-२,दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना 
करण्यात आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्येदिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला आहे ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै १२-१८ , २०१८/ आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा, जि . यवतमाळ यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १५-४७-२०१७-१८ 


गाव -लाखखिंड, तालुका- दारव्हा ,जिल्हा- यवतमाळ 

क्षेत्र 


अनुक्रमांक 


भुमापन किंवा 
गट क्रमांक 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


१ 


५०/२ 


० १२ 


एकूण 


० १२ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव - अंतरगाव लघु प्रकल्प. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन - अंतरगाव लघु पाटबंधारे योजनेच्या उजव्या कालव्याचे बांधकामाकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ- या प्रकल्पाद्वारे जमीनीस सिंचनाचा लाभ होतो. 


अनुसूची- तीन 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धाण सारांश.- दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण १-२०१५-प्र.क्र .३- अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 

अनुसूची- पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -यांचे पदनाम : -प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १२-१८ , २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


९ 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -निरंक . 
( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील :-निरंक . 


टीप- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा यांचेकार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल . 


डॉ . राजेश देशमुख , 
जिल्हाधिकारी , 


यवतमाळ : 


दिनांक १८ जून २०१८ . 


यवतमाळ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ७६४ . 

संदर्भ :-उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जामोद यांचेपत्र क्र . कावि -प्रस्तु- १-६८१-२०१८, दिनांक १९- ६-२०१८. 
( प्राप्त दिनांक २०-६-२०१८ ) 

आदेश 


क्रमांक- कावि-कक्ष ७: २-प्रअभूसं -न.क्र .- कावि - २००६-२०१८ . - 

ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जामोद यांनी त्यांच्या संदर्भीय पत्रानुसार भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 
३-२००९-१० टाकळी पारस्कर मधील ८.७९ हेक्टर आर जमीन मौजे माहुलीच्या पुनर्वसनासाठी कलम १९ साठी मुदतवाढीसाठी प्रस्ताव सादर केला 
आहे. 


सदर प्रकरणात कलम ११ च्या प्रसिद्धीनंतर उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जामोद यांचेकडे प्राप्त आक्षेपामध्ये 
फळझाडांची संख्या वाढल्यामुळे याबाबतचे हमीपत्र संपादन यंत्रणेकडून घेणे आवश्यक आहे. परंतु इतक्या कमी कालावधीत ही कार्यवाही करता येणे 
अडचणीचे असल्याने ६ महिने मुदतवाढ देणेबाबत विनंती केली आहे . 

ज्याअर्थी, भूसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे नियम १९( ७) नुसार जेथे प्राथमिक 
सूचनेच्या तारखेपासून बारा महिन्याच्या कालावधीत पोट-कलम १ मध्ये कोणतीही घोषणा प्रसिद्धी केलेली नसेल तेव्हा अशी घोषणा रद्द करण्यात आली 
असल्याचे समजण्यात येईल . परंतु या पोट - कलमात निर्दिष्ट केलेला कालावधी मोजताना कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे दिलेल्या कोणत्याही 
स्थगितीमुळे किंवा मनाई हुकुमामुळे जमीन संपादनाची कार्यवाही ज्या कालावधीसाठी थांबलेली होती असा कोणताही कालावधी वगळण्यात येईल किंवा 
असे कोणताही कालावधी वगळण्यात येतील . 


परंतु, आणखी असे समुचित शासनाच्या मते जर कालावधी वाढविण्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर , त्याला बारा महिन्याचा 
कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल , अशी तरतूद आहे . 

त्याअर्थी, भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चेनियम १९( ७) नुसार भूसंपादन प्रकरण 
क्रमांक ०३-२००९ -१० टाकळी पारस्कर या प्रकरणात कलम -१ ९( १) ची अधिसूचना घोषित करण्यास ६ महिन्याची मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 


बुलडाणा : 
दिनांक २० जून २०१८ . 


डॉ . निरुपमा डांगे , 
जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


अ.- एक -३ ( १६०६) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR SHRI MANOHAR 
SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


